५० वी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 
२०२३ राज्यात आयोजित करण्यास व 
त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३९५/एस.डी.- ४. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:-१) राष्ट्रीय शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र .F.§.94/2023- 
28/DESM/RBVP, दिनांक १४.०६.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/ उद्योग -४,दिनांक ०१.१२.२०१६ 
३)खरेदीसाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे दिनांक ०४.१२.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


मुलांमध्ये विज्ञान विषयाची गोडी व वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे व १४-१८ 
वयोगटातील विद्यार्थ्यांना आपली सृजनशीलता दाखवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून 
देण्याच्या उद्देशाने, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे मार्फत दरवर्षी 
कोणत्याही एका राज्याच्या मदतीने चक्राकार पध्दतीने मुलांसाठी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक 
प्रदर्शानीचे आयोजन करण्यात येते. ४९ व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी-२०२२ चे आयोजन 
गुवाहाटी, आसाम येथे करण्यात आले होते. वरील वाचा क्र.१ येथील पत्राच्या अनुषंगाने यावर्षी 
५० व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी- २०२३ चे आयोजन राज्यात करण्यात येणार असून 
मा. राष्ट्रपती, मा.पंतप्रधान व मा. शिक्षण मंत्री, भारत सरकार यांच्या हस्ते सदर वैज्ञानिक 
प्रदर्शानीचे उद्धाटन होणार आहे. सदर ५० व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी- २०२३ चे आयोजन 
करण्यास व त्यासाठी अंदाजे रु. ४,९१,००,०००/- (रुपये चार कोटी एक्याण्णव लाख) एवढ्या 
येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


खरेदीसाठीची उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ०४.१२.२०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन ५० व्या बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीसाठी अंदाजे रु.४,९१,००,०००/- (रुपये चार 
कोटी एक्याण्णव लाख) एवढ्या येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. ५प०व्या बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजनासाठी ई-निविदा तसेच खरेदीची प्रक्रीया राबवित 
असताना उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३९५/एस.डी.- ४. 


३. यासंदर्भातील निधी वितरणाचे seat स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१११७०४०१६७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a4041 9de755c2eab61 fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdffbd 
9c748ab01f6da04, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M U S H TA U F KAZ | serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FDA5B 
29E076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.12.11 17:03:57 +05'30' 

(इ.मु.काझी) 
सह Gad ARIS AMAA 


प्रत, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
७ मा. विधानपरिषद/विधानसभा, सदस्य (सवी 

८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) विकास आयुक्‍त (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

१४) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणे. 

१५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१६) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०) निवड नस्ती (एसडी-४) 


२>< ६. <.>  *--* <->-  ८--. > > *-* ६-८: 


पृष्ठ २ पैकी २ 


